लेखिका: एमा फिशत्र 


चित्रे व सजावट: मार्टिन रेम्फ्री 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


एमल्नीन पॅखर्स्ट 


एमलीनचा जन्म झाला त्यावेळी मुलींपेक्षा 
मुलगे चांगले असे बऱ्याच लोकांना वाटत असे. 


ह“ 


ही न्य झाल्यावर काय ) 3 
"टो 


रश (. करेल कोण जाणे 


विझडम 


ते म्हणत असत, “मुलांनी महत्त्वाच्या गोष्टी शिकल्या 
पाहिजेत. पण मुलींना त्याची गरज नाही. सर्व काही 
पुरुषांनीच ठरवायचे असते!” 


परंतु एमलीन मोठी झाली ती हे सर्व बदलण्याची इच्छा 
मनात घेऊनच. 


एमलीनचे बालपण आनंदात गेले. तिचे आई-वडील श्रीमंत मुलींच्या देखील भविष्यात काय दडले आहे 
स्वभावाने चांगले आणि श्रीमंत होते. ते गरीब लोकांना हे तिला लवकरच समजले. 
मदत करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत. 


तिचे पाच मोठे भाऊ डॉक्टर किंवा वकील होऊन 
काहीवेळा एमलीनही त्यांना मदत करत असे. त्यांना हवे तसे आयुष्य जगू शकत होते. 


२ %-? र << 
*«'* "घ्य: 
५७० २ 
२. 


>.**--- 


पण तिने आणि तिच्या चार धाकट्या बहिणींनी 
मात्र घरीच राहून योग्य नवरा मिळण्याची वाट 
पहावी अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. 


ज्य क 


र्ट 


॥। | १ १ 
» व्क् ॥ न्स्व्ल्टी 9 र. क 
त हिट, 


की 
> 
>... 31. 


कका वव्स्््या “जे, 


डय 


१४ वर्षांची असताना एमत्रीन एक दिवस आपल्या एमलीन सभेतील सर्व भाषणे लक्षपूर्वक ऐकत 


आईबरोबर एका सभेला गेली होती. होती. 
“हे कायदे व नियम पुरुषांनी केले आहेत आणि 
स्त्रियांसाठी ते योग्य नाहीत!” 


ही सभा 'मतदान* या विषयावर होती. 


जे लोक मतदान करू शकत ते आपल्या देशाचा 
नेता कोण असावा आणि कोणते कायदे करावेत हे 
ठरवू शकत. पुरुष मतदान करू शकत पण स्त्रियांना 
मात्र तो अधिकार नव्हता. 


एक वक्त्या म्हणाल्या. “महिलांनाही मतदानाचा 
अधिकार मिळायला हवा आणि नवे कायदे करता 
यायला हवेत” 


न्यान) लग्न करतो तेव्हा ते 
आपल्याकडून आपले चांगले रोजगार 
आणि पैसेही घेतात 


| मतदान केंद्र 
मत कोणाला देता येईल 


२१ वर्षांवरील पुरुष. 
मत देता येणार नाही: 
गुन्हेगार 


। |_लिडियाबेकर___ || ल्रिडिया बेकर १. त ग न 


हड 


त्या काळातील इतर मुलींपेक्षा एमलीनच्या आई- 
वडिलांनी तिला अधिक शिक्षण दिले ते केवळ तिने 
शिक्षणाचा आग्रह धरला म्हणून. 


मोठ्या मुलींसाठी तेव्हा फारशा शाळाही नव्हत्या. 
म्हणून एमतल्रीन फ्रान्समधील एका शाळेत गेली. 


पण घरी परत आल्यावर पुढे काय करावे हे 
तिला समजेना. मग तिची रिचर्ड मार्स्डन पँखर्स्ट 
यांच्याशी ओळख झाली... 


इंग्लंडने ण | 
युद्ध करावे का? 


0 


क्क्ते 


22 क कळळ 


र“ (>) १ 


> मागण्याचा प्रयत्न केला! 
क> म >. कचा 1): ककी 


18 
ग 
त 
त्र 
त. 
-१ 
(८ 
प] 
तर] 
2५ 
च] 
स 
१.2 


आणि वयाच्या २९ व्या वर्षी एमलीनने 
त्यांच्याशी विवाह केला. ते ४० वर्षाचे होते. 


रिचर्ड हे एक चांगले वकील होते पण त्यांना 
फारसे पैसे मिळत नव्हते. बहुतेक वेळा ज्यांना फी 
देणे शक्य नसे, अशांसाठी ते काम करत असत. 


एमल्रीन त्यांना म्हणाल्या, “तुम्ही 
राजकारणात सहभागी व्हा, म्हणजे तुम्हाला बदल 
घडवून आणता येईल.” 


देव अस्तित्त्वात नाही! 

महिलांना आजच मतदानाचा 
अधिकार द्या. 
क्या 


यांना मत द्या 
श्र उदारमतवादी पक्ष | 


त्या काळात अनेक लोकांना ही कल्पना 
धक्कादायक वाटली म्हणून त्यांनी पँखर्स्टना मत 
दिले नाही. 


रिचर्ड यांच्यावरून एमलीनव त्यांच्या 
वडिलांचे खूप मोठे भांडण झाले आणि ते परत 
कधीच एकमेकांशी बोलले नाहीत. 


६ विक्षिप्त होत आहेत ऱा 
त्यांच्यामुळे तूही तशीच होत 
आहेस! 


या वेळेपर्यंत एमलरीन व रिचर्ड यांना चार मुले होती. 
त्यांनी एक योजना बनवली. 


एमलीन म्हणाल्या, “आपण लंडनला रहायला जाऊ, 
तिथे मी एक दुकान उघडेन, मग आपल्याला चांगले पैसे 
मिळतील.” 


पण लंडनच्या त्या भागात राहणाऱ्या लोकांना 


एमलरीनच्या दुकानातील वस्तू विकत घेणे शक्‍य नव्हते. 


“७०८८६६८ 
9 
। (व्य 


रेशमी कापड 


4 


| । “ 
, १ 1 १ 

र, द्र 
८/. १४४. ट्र 


शी 


१३ ९ 


9” 


ह त 
, र > 


॥. मा 
4 £ शौ इमर्सन आणि कंपनी 


एकदा त्यांचा मुलगा फ्रँक गंभीर आजारी झाला 
आणि त्यातच तो मरण पावला. 


डॉक्टर म्हणाले, “अस्वच्छ रस्ते, सांडपाण्याची 
वाईट अवस्था यामुळेच गरीब लोक लहान वयात 
मरण पावतात! तुमचा एकच मुलगा मरण पावला 
हे तुमचे नशीब समजा!” 


कडक थंडीत ते मँचेस्टरला परत आले. गरिबांचे काही लोक अशा ठिकाणी रहायला जाण्याऐवजी 


आयुष्य किती भयानक होते हे एमलीनच्या लवकरच उपाशी रहायला तयार होते. राजकारणी लोक मात्र 


लक्षात आले. अनेक जण कामगारांसाठी बांधलेल्या त्यांच्या मदतीसाठी काहीच करत नव्हते म्हणून 
पँखर्स्ट पती-पत्नींनी त्यांना मदत करायचे ठरवले. 


जागेमध्ये राहत असत. या जागा अतिशय अस्वच्छ 
आणि भयानक होत्या. 


या लोकांना चांगले अन्न, 
| गरम कपडे, स्वच्छ 
अंथरूण-पांघरुणे, वयस्क 
लोकांसाठी खुर्च्या यांची 
गरज आहे. आणि ही तर 
केवळ सुरुवात आहे... 


एमत्रीन म्हणाल्या, “श्रीमंतांकडे सर्व काही आहे 
आणि गरिबांकडे जवळ जवळ काहीच नाही. 
महिलांना जर हे सर्व बदलण्याचा अधिकार असता 
तर...!” 


3०वर्षांच्या असताना एमलीन आपल्या फ्रान्समधील आता कुटुंबाचे पालन पोषण करण्यासाठी एमलीनना 


जुन्या मैत्रिणीला भेटायला गेल्या. पण तेव्हाच रिचर्ड नोकरी मिळवणे गरजेचे होते. त्यांच्या नव्या कामामुळे 
आजारी पडल्याचे समजले, म्हणून त्या लगेच घरी परत गरिबांचे आयुष्य किती कष्टमय होते हे एमलीनना 
आल्या. प्रकर्षाने जाणवले. 


रले 


वि नव्या बाळाला मी कसे खाऊ- 
व्य 


पिऊ घालू? मी एका पुरुषाइतकेच काम 
करते पण मला त्यासाठी कमी पैसे 
मिळतात. 


च र. ऱ्य ४ ४१ 
नि! 


301५ (४ 
टी । ए५६ १६५, 
["२०६९१९६॥१०४% 


मला भूक लागली आहे. 
आणि खूप थंडी वाजते आहे. डव 


क 


एमल्लीन म्हणाल्या, “मतदानाचा हक्क मिळवून 
आवाज उठवल्याशिवाय मला काहीच बदलता येणार 


नाही.” आणि त्यासाठी काय करायला हवे ते त्यांना 
पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता, ते मरण पावले होते. प त 


16 17 


आपली मुलगी र्त्रिस्ताबेलच्या मदतीने एमतल्रीन राजकारणी लोकांचे तीन महत्त्वाचे गट होते. 


यांनी एक संघटना स्थापन केली. कायदे बदलण्यासाठी त्यांच्या मदतीची गरज होती. 
चौकात, सार्वजनिक उद्‌यानात, जिथे शक्‍य असेल कामगार नेते कियर हार्डी म्हणाले, “मी मदत 
तिथे एमल्रीन भाषणे देत असत. करेन.” 
">--“२&- क / हो ग्याययान्य न्गम्म्या्यकन्यायय्य् ळे, 
श्व २. क् “ 1 च्य, 
9 ॒...» एकत्र येऊन लठूया! तक 
"कभ स्त्रियांना मतदानाचा ह 7. हो 
. ग का शा ( १ (> 
१. झा हक्‍क हवा! | शमी > प्या. ऑन 
महिलांना मते? 


त्यापेक्षा मी माझ्या कत्र्याला 
मतदानाचा अधिकार देईन! 


११» 29) > , ९ री 
[४४७५५६ ॥॥७ > ळा 
5९०01१. 81४0 ळर 
' 20८171८49८. ॥ 
(1/९(0/९, 


महिलांची सामाजिक 
व राजकीय संघटना 
येथे नाव नोंदवा 
सभासद फी 


१ शिलिंग 
प्रत्येक आठवड्यात 
एक सभा 


परंतु परंपरावाद्यांनी विधेयक नामंजूर 
होण्यासाठी कसून प्रयत्न केले. 


अजून एका गटात प्रयत्न करायचा होता. 


रित्रेस्ताबेलने विचारले, “तुम्ही उदारमतवादी, 
आम्हाला मत द्याल का?” परंतु ते तर तिच्याशी 
बोलायलाच तयार नव्हते. 


तिने त्यांच्याकडून उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न केला 
आणि ती बातमी वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर 
झळकली. 


व - मुळे (.” गी ५ रे, 


>) / ॥.॥॥: कक, न 


तीन दिवसानंतर रित्रेस्ताबेलची सुटका करण्यात 
आली. त्या संध्याकाळची सभा आणखीच मोठी होती. 


रित्रेस्ताबेल पँखर्स्ट व 


एनी केनी 
यांचा विजय असो!” 


एमलीन यांनी आपल्या अनुयायांना सल्ला दिला: 
“आपण आपल्याकडे सर्वाचे लक्ष वेधून घ्यायला हवे. 
त्यासाठी आरडा-ओरडा करा! कामकाजात व्यत्यय आणा! 
कटकट करा!” 


त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणी म्हणाल्या, “आरडा-ओरडा? 
कामकाजात व्यत्यय? पण ते कसे काय करायचे? 
आम्हाला त्याची काहीच माहिती नाही.” 


मग ते कसे करायचे हे एमत्रीन यांनी त्यांना दाखवले. 


फन्ना मतदानाचा 
हक्क मिळायलाच हवा! 


य्य ) एकदा. आणि 
आणखी मोठ्याने! 


अ. <- र 
1, 
4 ह; > ५.” 
र १ र 
यी 


१३७०, २3.५ « 
2. वि 


व्यक्‍ती कितीही महत्त्वाच्या असल्या, तरी 
राजकारणातील कोणीच आता सुरक्षित राहिले नव्हते. 


महिलांची सामाजिक व राजकीय संघटना 


३ आ 


प 


| ---- 


। 


ज्र महिलांना हळकवळ:.. हक्क 


७. 


तुम्ही आम्हाला मतदान 
करू दूयाल का? 


***५7 ». 


नव्या पंतप्रधानांसाठी 
शांतता राखा! 


पण लवकरच या महिला कोठे असतील ते 
पोलिसांना समजू लागले. 


एमलीन म्हणाल्या, “आपण काही 
बोलण्याआधीच ते आपल्याला बाहेर काढतात. 
तुमचे फलक आणि झेंडे लपवून ठेवा. चेहरे झाकून 
घ्या. कोणाला तुमचा संशय यायला नको. मगच 
हल्ला चढवा!” 

“असे वागणे महिलांना शोभत नाही/ 
राजकारणी लोकांनी प्रतिहल्ला केला. 


पण एमलीन यांनी आपल्या अनुयायांना 
समजावले, “हा एकच मार्ग आहे. आपण ल्रोकांचे 
लक्ष वेधून घेऊ!” 


आणि त्या दिवस-रात्र नवनव्या योजना बनवू 
लागल्या. 


ऱ्ः दिवस एमलीन यांनी जाहीर केले, “आता एमलीननी समजावले, “ते आपल्याला अडवतील, पण 


आपण संसदेवर आपला पहिला मोची नेऊया.” त्यांना आपल्याला थांबवता येणार नाही. आपला लढा 
त्यात चारशे स्त्रियांचा सहभाग होता. परंतु चालूच राहील!” 

त्या संसदेपर्यंत पोचल्या तेव्हा संसदेचे दरवाजे अशा प्रकारे त्यांचे मोर्चे अधिकाधिक मोठे होत गेले. 

बंद करण्यात आले होते. 


दावू एॅटॅशशिणिफॅलशशणण किशिणप०णणणी 


जवळ जवळ पाच लाख. न 

९ % ण्य 

माझ्या कल्पनेपेक्षा दुप्पट! वख ३ 
शैव 


“४ 


प "ाप्गो०८/५-/ । 
, "५*०/५६७ ५ > ु; 
१०८194८ 4//6 
70८11८4. ०४०५ टे 


र '-_--*“*“--- 
(1 7777०“ ““- 


ल्ण्ञ्या 


डर 
(783 (११ 


ह. >> 
(४ 2४ डड, 


0 


आता एमलीन ५० वर्षाच्या होत्या आणि त्यांचे काम 
वाढतच होते. त्यांनी विचार केला, “हे सर्व काम पुढे 
नेण्यासाठी मला आता मदतनिसाची गरज आहे.” 


कियर हार्डी म्हणाले, “माझ्या डोळ्यासमोर यासाठी 
योग्य व्यक्‍ती आहेत. त्यांना समाजात स्थान आहे, ते 
हुशार आहेत आणि निधी कसा जमवायचा हे त्यांना 
चांगले माहित आहे!” 


आता काळ बदलू लागला होता. स्त्रिया आता 
डॉक्टर होऊ लागल्या होत्या आणि विद्यापीठात 
शिकूही लागल्या होत्या- परंतु तरीही राजकारण्यांनी 
त्यांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबत काहीच केले 
नाही. स्त्रियांचा संयम आता संपुष्टात येऊ लागला 


होता. 


एमलीनना पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या दररोज 
वाढत होती. 


त्या त्यांना विनंती करत: “आम्ही काय करावे ते 
सांगा. तुमच्यामुळे आम्हाला अधिक शक्तिशाली, 
शूर असल्याप्रमाणे वाटते आणि स्वतःचा 
अभिमानही वाटतो!” 


"०२. «०... 
क्न्द -<“*- 


क्त 


महिला आता त्यांचा आवाज वाढवू लागल्या 
होत्या. पोलीसही आपला पोलीसी खाक्या दाखवू 
लागले होते. 


मग एकदा दोन महिलांनी पंतप्रधानांच्या 
घराच्या खिडक्यांवर दगडफेक कस्न त्या फोडल्या. 
आता लढ्याचे स्वरूप बदलू लागले होते. 


€/॥६८ ,//& ध् 
१78८६ ०७९५॥॥ (ल 


अ 
कवळा 


काही महिला एमलीनना म्हणाल्या, “आता 
थांबूया! ओरडणे आणि दंगा करणे आपल्याला 
शोभत नाही. अशाने पुरुष आपल्याला कधीच 
मतदानाचा अधिकार देणार नाहीत.” 


इतर काहीजणी म्हणाल्या, “महिलांनी जास्त 
हुशारी दाखवू नये. आपण कसा विचार करावा हे 
पुरुष आपल्याला सांगतील!” 


एमलीन यांची टवाळी करण्यात येऊ लागली, 
कोणी त्यांच्यावर थुंकत. एकदा तर त्यांना खाली 
पाडून लाथाही घालण्यात आल्या. 


अनेक वर्षांपासून त्यांच्याकडे फारसे पैसे नव्हते. 


तशात त्यांची नोकरी गेली. मित्र-मैत्रिणी दूर गेल्या. 
अनेकदा त्यांना तुरुंगाच्या वाऱ्याही कराव्या 
लागल्या. 


मतदान संस्थांची राष्ट्रीय संघटना 
९००७५५६, “7००० 20000 000... क, ) 
3 वस्रे य्य क 
“दात ०५१- ००मलेड 
26-८९८-0” हाय "र 5८</&/> ->---६५€/7 


न उ, 
मतदान नव्हे 


र क्र > 3) 
आरडा-ओरड 


आणि दंगा थांबवा! 


33 


४५० महिलांच्या समवेत एमलीन यांनी संसदेवर 

| मोर्चा नेला, पण पंतप्रधानांनी त्यांना भेट 
एमलीन म्हणाल्या त्स टी ह ख» 
एमलीन म्हणाल्या, “पंतप्रधान पुरेसा प्रतिसाद देत नाकारली. त्यानंतर जे काही घडले ते 'ब्लॅक 

नाहीत. खरे तर ते काहीच करत नाहीत. आपण परत मोर्चे 


आणि तरीही काहीच फरक पडला नाही. 


फ्रायडे' (काळा शुक्रवार) म्हणून ओळखले जाते. 


काढायला हवेत.” 


“आम्ही प्रयत्न सोडणार नाही!” एमलीन 
यांनी जाहीर केले. 


आता राजकारणी देखील कंटाळले. राजा 
देखील या प्रकाराला कंटाळला होता. पण तरीही 
कोणी याबाबत काही केले नाही. 


32% र्‌ राजघराण्याची गॅलरी ३ 


*“* १५ ३६4३ ६८ ८.४4 ६५%” 


५७ क क 


टॅ ८£11// 1 पळ 


“सगळ्या खिडक्या फोडून टाका!” एमल्रीन 
म्हणाल्या. “आपण स्त्रिया आता संतापलो आहोत हे 
त्यांना दाखवून देऊया!” 


आणि मार्च महिन्यातील एका दिवशी त्या 
लंडनमधील मोठ्या गजबजलेल्या बाजारात गेल्या 
आणि आपण किती संतापलो आहोत हे त्यांनी दाखवून 
दिले... 


असंख्य स्त्रिया आता तुरुंगात होत्या. बऱ्याच वेळा त्या म्हणत असत: “आम्ही काहीही त्रास सहन करू. 
एमल्रीनही त्यात असत. पण तुरुंगात जावे लागूनही आमच्या नोकऱ्या, आमची घरे, आमचे स्वातंत्र्य गेले 
त्यांच्या कामात खंड पडला नाही. तरी चालेल. परंतु जिवात जीव असेपर्यंत आम्ही 


एमलीन पंँखर्स्ट यांच्या पाठीशी उभ्या राहू” 
त्या म्हणायच्या, “विरोध करणे चालू ठेवा! घोषणा 


दया! आरडा-ओरड करा! तोडफोड करा!” वीन 
महिलांना मतदानाचा हक्क 


आणि त्यांच्या अनुयायी त्याप्रमाणे करत. 


करा डा्ाका १ ठा 
(7 द्या! 
९ गाणी आणखी जोरात णी 


ल्ल 


क 


98 39 


गोण पर 


“7६” ! ५) 


ति 1 


काहीजणी म्हणत, “सध्या फारच तोडफोड 
होते आहे” 


एमल्रीन म्हणत, “हे पुरेसे नाही! आपण याहून 
अधिक काही करायला हवे. गेली ५० वर्षे स्त्रियांनी 
शांतपणे मतदानाचा हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न 


केला. आणि ५० वर्षात तो त्यांना मिळाला नाही!” 


एक दिवस एक भयंकर अपघात झाला. 


एमिली डेव्हिसन नावाच्या एका महिलेने 
महिलांना मतदानाचा हक्क न मिळाल्याच्या 
निषेधात घोड्यांची एक मोठी शर्यत थोपवण्याचा 
प्रयत्न केला. पण एका घोड्याने त्यांना धडक दिल्ली 


आणि त्यात त्या मरण पावल्या. 


मी 


4] 


एमतल्रीन आता ५५ वर्षांच्या होत्या आणि परत 
एकदा तुरुंगात होत्या. 


त्या म्हणाल्या, “आम्हाला मतदानाचा अधिकार 
तरी द्या नाहीतर आम्हाला जीव तरी देऊ दूया” आणि 
त्यांनी अन्नत्याग केला. त्यांच्याबरोबर तुरुंगातील 
इतर अनेक महिलांनी देखील उपोषण सुरु केले. 


“त्यांना सक्‍तीने अन्नग्रहण करायला लावा/ 
राजाने आदेश दिला. हा एक अत्यंत त्रासदायक आणि 
भयंकर उपाय होता. 


त्यांनी एमत्रीनना देखील सक्तीने खाऊ घालण्याचा 
प्रयत्न केला, पण त्यांनी तो प्रयत्न सफत्र होऊ दिला 


नाही. 


मग दरवेळी त्या मरणासन्न झाल्या की ते त्यांना 
तुरुंगातून सोडत, आणि जरा बऱ्या झाल्या की परत 
तुरुंगात टाकत. 


उंदीर मांजर कायदा १९१३ 


जवुदन त्र अशक्त आणि मरणासन्न 
'/” । हँ ी 
“र १ झाल्या की त्यांना सोडा आणि 


जरा बऱ्या झाल्या की परत | 
तुरुंगात टाका. र । 


या प्रकारात त्यांनी जवळ जवळ आपले प्राण गमावले. 


4-3 


पुढल्याच वर्षी पहिल्या जागतिक युद्धाला 
सुरुवात झाली. एमलीन व त्यांच्या सहकाऱ्यांना 
तुरुंगातून सोडून देताना राजकारणी म्हणाले, 
“आम्हाला मदत करा! लोक तुमचे बोलणे ऐकतात.” 


मग एमलीन म्हणाल्या, “मतदानासाठी वाट 
पहावी लागेल. प्रथम हे युद्ध जिंकायला हवे!” 


एकदा युद्धात विजय झाल्यावर राजकारणी 
म्हणाले, “स्त्रियांनी फार उत्तम कामगिरी केली आहे.” 
आणि त्यांनी ३० वर्षावरील स्त्रियांना मतदानाचा हक्क 
दिला. 


त्यानंतर १० वर्षांनी २१ वर्षांवरील सर्व स्त्रियांना 
मतदानाचा हक्क देण्यात आला आणि एमल्रीन यांचा 
लढा संपुष्टात आला. 


त्यानंतर काही आठवड्यांतच त्यांचे निधन झाले. 


र माहिती 


पदपथावर खडूने आपल्या मागण्या लिहीत 
असत. आपल्या कपड्यांवर त्या आपल्या मागण्यांचे 
फत्क लावत असत. सापशिडी सारखा एक नवा 


खेळही त्यांनी तयार केला होता. त्याचे नाव होते 
एमलीन आणि त्यांच्या अनुयायांना 'सफ्रागेट्स' 'तुरुंगाच्या आत-बाहेर जाणाऱ्या सफ्रागेट्स'! 


(मतदानाच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या ) म्हणत असत. हा 
शब्द 'सफ्रेज' यावरून आला. त्याचा अर्थ आहे, मतदानाचा 
अधिकार असणे. आता १८ वर्षावरील सर्व स्त्री-पुरुषांना 


'सफ्रागेटस' 


मतदानाचा अधिकार आहे. 
दगडफेकीसाठी दगड गोळा करणे 
महिला त्यांचा विरोध दर्शवण्यासाठी दगडफेक 
महिलांसाठी मते करून खिडक्या फोडत असत. लंडनमध्ये दगड मिळणे 
फारसे सोपे नसल्याने काही महिला रात्रीच्या वेळी 
प्रसिद्धीसाठी एमल्रीन कायम ग्रामीण भागात जाऊन दगड गोळा करून आणत 
नवे मार्ग शोधत असत. गरम हवा असत. एमलीन यांचा नेम काही चांगला नव्हता, 
भरलेल्या प्रचंड फुग्यातून सराव करूनस्‌दधा डाउनिंग स्ट्रीट वरील एकही खिडकी 
प्रसिदधिपत्रके टाकण्याचा प्रयोगही जव, | त्यांनां याच नव्हती! 
त्यांनी केला. ध्वनीवर्धकातून 
घोषणा देत या महिला बोटीतून 


नदीत फेऱ्या मारत असत. 


१८५८ 


१८७९ 


१८८० 


१टर््ट 


१९०३ 


१९०६ 


१९०९ 


१९१० 


१९१२ 


१९१३ 


१९१४ 


१९१८ 


१९२८ 


एमत्रीन पॅँखर्स्ट यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा घटनाक्रम 


एमलीन गुल्डन यांचा जन्म. 

रिचर्ड पॅखर्स्ट यांच्याशी विवाह. 

कन्या, र्त्रिस्ताबेलचा जन्म. 

रिचर्ड पँखर्स्ट यांचा मृत्यू. 

महिलांच्या सामाजिक व राजकीय संघटनेची स्थापना. 

संसद भवनावर पहिला मोर्चा. एमलीन यांचा पहिला तुरुंगवास. 
चळवळीतील पहिल्या महिलेचे उपोषण. 

"ब्लॅक फ्रायडेला' पोलिसांची महिलांशी धक्काबुक्की. 

हातोड्या व कोयते घेऊन महिलांचे लंडनच्या उच्चभू बाजारात मोर्चे. 
एमिली डेव्हिसनचा मृत्यू. एमलीन यांच्या वर्षभर तुरुंग वाऱ्या. 
पहिल्या जागतिक युद्धाची सुरुवात. 

जागतिक युद्धाची समाप्ती. 3० वर्षावरील महिलांना मतदानाचा हक्क. 
२१ वर्षावरील महिलांना मतदानाचा हक्क. 


एमलीन यांचा मृत्यू. 


